जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन करीता 
Single Nodal Agency व Nodal Officer ची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२९/योजना-५ 
बांधकाम भवन , तळमजला, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

तारीख: ३० सप्टेंबर, २०२१ 

वाचा :- 
विभागाचा सम क्रमांक दि. १४ जुलै, २०२१ चा शासन निर्णय. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

समक्रमांकाच्या दिनांक १४ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांची Single Nodal Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. 

तथापि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या ऐवजी 
उपसचिव/सहसचिव (केंद्रीय योजना) यांची Single Nodal Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१७३२४४०३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mangesh 


Mi a Nn g eS h Vasant Mohite 


DN: cn=Mangesh Vasant 
Mohite, o=Rural Development 


Va S a nt Department, ou, 


email=mangesh.mohite@nic.in 
,c=IN 


Moh ite Date: 2021.10.01 12:33:11 


+05'30' 
(Pat वसंत मोहिते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 


२. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२९/योजना-५ 


. अ.मु.स./प्र.स./सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७/कोषा-प्रशा-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
सिडको भवन, दक्षिण विंग, बेलापूर, नवी मुंबई 


७. वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
८. अतिरिक्‍त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 
९. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, (सवी. 


१०, 
99. 
१२. 
चर 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सर्वी. 
जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्व). 

कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, ASA रोड,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


